नागपूर-नागभीड नॅरोगेज रेल्वेमार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे 
मार्गात रुपांतर करणे या प्रकल्पाकरीता महाराष्ट्र 
रेल SWRPA डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 
(एमआरआयडीसी) वित्तीय संस्थेमार्फत घेण्यात 
येणाऱ्या रु. ८४० कोटी रकमेपैकी ५०% कर्ज 
रकमेस म्हणजेच रु.४२० कोटी कर्जास शासन हमी 
देणेबाबत- शुध्दिपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक : शाहमी-२०२१/प्र.क्र.४२/अर्थबळ 
मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा -१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१०९९/प्रक्र.६८/शा.हमी, दि. ५.११.१९९९ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१००८/प्रक्र.१८/शा.हमी,दि.२८.४.२००८ 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएळलवाय-०६१२/प्र.क्र.७८/ पुनर्बांधणी-२/ परि-५ 
दि.३० जुले,२०२० 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. शाहमी-२०२१/प्र.क्र.४२/अर्थबळ, दि. २४.८.२०२१ 


प्रस्तावना: 

नागपूर-नागभीड या ११६.१५ कि.मी. अंतराच्या रेल्वे मार्गाचे नॅरोगेजवरुन ब्रॉडगेज मध्ये 
रुपांतर करण्यासाठीचा सुमारे रु.१४०० कोटींच्या सुधारित किंमतीचा प्रकल्प महाराष्ट्र रेल 
इनफ्रास्ट्रक्वर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MRIDC) द्वारा राबविण्यात येणार आहे. सुधारित 
अंदाजपत्रकानुसार सदर प्रकल्प रु.१४०० कोटी खर्चाच्या मर्यादेत ६०% कर्ज व ४०% समभागमूल्य या 
प्रमाणात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्चर 
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MRIDC) या कंपनीद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या रु.८४० कोटी कर्जापैकी रु.४२० 
कोटी (रुपये चारशे वीस कोटी फक्त) कर्जास संदर्भाधिन अ.क्र. ४ येथील दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये शासन हमी देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयातील परि. ४ Helles अट 
क्र. ४.५ मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दिपत्रक : 


संदर्भाधिन क्र.४ येथील दिनांक २४.८.२०२१ च्या शासन निर्णयातीळ परि.४ मधीळ अट 
क्र. ४.५ खालील प्रमाणे आहे. 


४.५) सदरचे कर्ज (मुद्दल + व्याज) फेडण्याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्चर 
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MRIDC) या कंपनीची राहील. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः शाहमी-२०२१/प्र.क्र.४२/अर्थबळ 


त्याऐवजी सदर झासन निर्णयातील परि.४ मधील अट क्र. ४.५ खालील प्रमाणे वाचण्यात यावी. 


8.4) कर्जाची परतफेड करतांना शासन हमीवरील कर्जाची (मुद्दल + व्याज) प्राधान्याने परतफेड 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MRIDC) या 
कंपनीची राहील. 
2. सदर शासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२११२१४१५०५०७२४०५ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=5a1 1e07460e3a6c033ae4a8736edbd8fSac6cdbcd1b538f0181f4e 
a79fcd3a20, 


pseudonym=C29EE6E5E5A49EA4C29467 160499F9288B4A4C18, 
RA N F serial INumber=1B25926A747A296C372CFA0CO33BBC4DAED79C98E881C0 

DB699D87C4642743C4, cn=ANIL RAJARAM RANE 

Date: 2021.12.14 15:07:49 +05'30' 


(अ.रा. राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, 
मुंबई. 

) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

) उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 


4 


£33) 


S 


(३ 


2) 


93) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 
१४ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RFT क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 
१५) इंडियन नॅडानल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
१६) नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, TAS इस्टेट, मुंबई. 
१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः शाहमी-२०२१/प्र.क्र.४२/अर्थबळ 


१८) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 
१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४. 
२०) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-२८. 
२१) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 
२२) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्वर डेवलपमेंट कॉर्पोरेडान (MRIDC), 
२ रा मजला, SRC हाऊस, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१. 
२४) वित्त विभाग (साठ /व्यय-८ /त्र्ण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 
२५) कार्यासन अधिकारी परि-५, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई--४०० ०३२. 
) 
) 


२६) पंजाब नॅशनल बँक, कॉर्पोरेट शाखा, मुंबई (गृह विभागामार्फत) 
२७) निवड नस्ती -अर्थबळ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


